राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १०० 

विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित 

शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण 

घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज 
गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना 

सन २०२२-२३ करीता विद्यार्थ्यांची 

निवड 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : देशियो-२०२३/प्र.क्र.३९/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा:- 9) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.४०२/शिक्षण-१, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी- 
२०१७/प्र.क्र.४०२/शिक्षण-१, दिनांक १९ मार्च, २०१७ 
3) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/१००देशां. शिष्य/इतिवृत्त/२०२२-२३ 
/का-४ड/१९, दिनांक ३.१.२०२३ 

प्रस्तावना : 

अनुसूचित जातीच्या (नवबौध्दसहित) विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक असणारे कौशल्य व ज्ञान उपलब्ध 
व्हावे व त्यांची विविध क्षेत्रात होणाऱ्या स्पर्धात्मक युगासाठी जडण-घडण व्हावी याकरीता देशातील 
नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना 
शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग क्रमांक इबीसी- 
२००३/प्र.क्र.३२३/ मावक-२, दिनांक ११ जून,२००३ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या 
नियमावलीसंदर्भात यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन योजनेची सुधारीत नियमावली संदर्भीय 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात 
नमुद आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने, सन २०२२-२३ करीता 
देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी निवड प्रक्रिया राबवुन त्याद्वारे प्राप्त 
झालेल्या अर्जातुन विहीत अटी व शार्ती नुसार निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण 
घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी शासन निर्णय, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 
अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर,२०२२ च्या बैठकीत निवड 
करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-४ व प्रपत्र-ब-१ ते 
ब-२ मधील एकूण पात्र विद्यार्थ्यांना सन २०२२-२३ करीता राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२३/प्र.क्र.३९/शिक्षण-१ 


२. ज्या विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांना त्या- त्या शैक्षणिक 
संस्थेने ठरवून दिलेले पुर्ण शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत 
संस्थेला देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थेने वसतीगृह व भोजन शुल्क त्यांच्या आकारणीप्रमाणे 
पुर्ण खर्च देण्यात येईल. सदर खर्चाची रक्‍कम वर्षभरात एकदाच देण्यात येईल. अभ्यासक्रमासाठी 
लागणारी पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य त्याचप्रमाणे इतर शैक्षणिक खर्च यासाठी एकुण रुपये १०,०००/- 
प्रत्येक वर्षी देण्यात येतील. त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या खर्चासाठी सन २०२२-२०२३ या वर्षाच्या शिक्षण 
शुल्क, परिक्षा शुल्क व वसतीगृह भाडे, निर्वाह भत्ता व इतर अनुज्ञेय खर्च याबाबत संबधित 
विद्यापीठाकडून/संस्थेकडून माहिती मागवून आणि विद्यार्थ्याच्या प्रगती व उपस्थितीबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त करुन घेऊन संबधित महाविद्यालय/संस्थेस अदा करावी. 


३. सोबतच्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-४, प्रपत्र-ब-१ व प्रपत्र ब-२ मध्ये नमुद केलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना 
भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती मिळाली असेल, ती रक्‍कम कमी करुन उरलेली अनुज्ञेय 
रक्‍कम विद्यार्थ्यांस अदा करण्यात यावी. 


8. सदरहू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०१ - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७ - शिक्षण, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना विघयो (०४) (२२) उच्च शिक्षणासाठी 
अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती (२२२५ ३८२३), ३४- 
शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालून त्याखाली केलेल्या चाळू आर्थिक वर्षाच्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “आहरण 
व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१५१७३००२५५२२ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ASHWINI BHIMRAO : 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई 


Cc “७ A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२३/प्र.क्र.३९/शिक्षण-१ 


५. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय,मुंबई 

६. आयुकत, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, ३ महापालिका मार्ग, मुंबई 

९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०.संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४.अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५.कक्ष अधिकारी (विघयो-१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय,मुंबई 
१६. निवड नस्ती, शिक्षण १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


(शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र : देशियो-२०२३/प्र.क्र.३९/शिक्षण-९, दिनांक १५ फेब्रुवारी ,२०२३ चे सहपत्र) 


राजषि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी 


प्रपत्न अ-९ 


सन २०२२-२३ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. | परिक्षा वद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव | अभ्यास क्रम काला | HSC म 
मंडळाचे नाव नाव वधी गुणांची 
नांव (वर्ष) | टक्केवारी 
(HSC) (%) 
g x 3 ¥ & द \9 
g ial निरज प्रविण पवार | Sardar Vallabh Bhai B. Tech w | ८८.४ 
National Institute of 
technology, Surat 
२ | नागपुर मेघना पराग गेडाम । TIM Ranchi MBA Integrated | ५. | ८३.४० 
programmer 
management 
3 | कार आश्राब Visvesvaraya National B. Tech w ८२.३३ 
वानखेडे Institute of Technology, (Civil.Engg) 
Nagpur 
¥ all सुयश विजय दा* National Institute of B. Tech ¥ | ७०.१७ 
Technology, Trichnaplli, Production Engg. 
Tamilnadu 
ष्‌ = प्रणय गजानन National Institute Of B. Des ¥ | ६९.१७ 
मोखळे Design Bhopal (MP) 
६ | पुणे ये सुरज निकाळ National Institute of B. Tech ४ | ८२.२ 


Information, Pune 


प्रपत्र क्र. अ -२ 
TTT शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदवी द्वित्तिय वर्ष अभ्यासक्रमासाठी सन २०२२-२३ करीता विद्यार्थ्यांची 
निवड 
अ.क्र. | परि विद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव | अभ्यास क्रम काला | HSC मई 
मंडळाचे नाव नाव वधी गुणांची 
नांव (वर्ष) | टक्केवारी 
(HSC) (%) 
२ ३ % ष्‌ रि ७ 
७ शिंगी ro | मेश उवे ९1, Matunga, Mumbai | B-tech (I.T.) ¥ ९९.६७ 
८ | लातूर मकार विठ्ठळ  । COE, Pune B. Tech ¥ ९४.२१ 
रोकडे Mechanical Engg 
९ | पुणे थर्वे किशो VITI, Matunga Mumbai B-Tech (I.T.) 3 ८९.५ 
गाढवे 
१० | नागपूर विकास होमें VISTI, Matunga, Mumbai B. Tech (1.T.) 4 ७७.२३ 
राऊत 
११ | लातूर शिश म च्छे | COE, Pune B.E. ¥ ७३.०८ 


Electronic Engg. 


प्रपत्र क्र- अ -३ 


Tate शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदवी तृत्तिय वर्ष अभ्यासक्रमासाठी सन २०२२-२३ करीता विद्यार्थ्यांची 


निवड 
अ.क्र. | uf विद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव | अभ्यास क्रम काळा । पदवी मध 
मंडळाचे नाव नाव वधी गुणांची 
नांव (वर्ष) | टक्केवारी (%) 
(HSC) 
CGPA/GPA 
8 र 3 1. ष्‌ द्‌ ७ 
१२ । नागपूर श्रेया दिलीप VITI, Matunga, णा | B-Tech,Com | ¥ CEG 
लांजेवार Engg. 
१३ गि सिध्देश शैलेंद्र VJTI, Matunga , Mumbai B.Tech Textile X% ८०.८ 
सडके Tec. Engg 
९१४ । लातूर anal संजय ९ VJTI, Matunga , Mumbai B.Tech Textile ¥ ७२.५ 
Tec. Engg 
१५ | नागपूर अथव आर कांबळे | IIT, 0९1, kanchipuram, | B.Tech डं ७२ 
१६ r | कंचन मनिष VJTI, Matunga , Mumbai B-Tech , a9 ७० 
गणविर Production 
Engg 


WIA क्र A -v 
TTT शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदवी चतुर्थ वर्ष अभ्यासक्रमासाठी सन २०२२-२३ करीता विद्यार्थ्यांची 
निवड 
अ.क्र. | परिक्षा वद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव | अभ्यास क्रम काला | पदवी मई 
मंडळाचे नाव नाव वधी गुणांची 
नांव (वर्ष) | टक्केवारी (%) 
(HSC) CGPA/GPA 
g र ३ x ष्‌ द \9 
१७ मुंबई शुभम राजू VJTI, Matunga , Mumbai Electrical Engg. | ¥ ७४.९२ 


पंचमुख 


WIA क्र - ब-९ 


राजषि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवी प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०२२-२३ करीता विद्यार्थ्याची निवड 


अ.क्र. | परिक्षा मंडळ विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे | अभ्यास क्रम काला | पदवी मध 
aia (HSC) नाव नाव वधी | गुणांची 
(वर्ष) | टक्केवारी 
CGPA/GPA 
g र ३ x ष्‌ द ७ 
१८ | नागपूर | oT खोब्राग National Institute | M-Tech Food २ ८.८५ 
of Food Supply 
Technology, 
Sonipat, Hariyana 
१९ | नागपूर रूतविक राजेश ८ IIT, Rurki MBA २ | ८.७४ 
२० | नागपूर दिपक शेषराव काटोले IIM, Pithampur, MBA र ८.६ 
Indore 
२१ | नागपुर poe || प्रदोप मे IIM, Rohtak, MBA र ७८.९६ 
Hariyana 
२२ | मुंबई प्रथमेश पदमाकर IIM kolkatta MBA २ ७.७५ 
उज्वला शिंदे 
२३ | नागपुर समिर अविनाश सखदेवे | आ, Lakhnow MBA R ८.६२ 
२४ कोल्हापूर Ta ade काव Institute of M-Tech Green २ ७.४२ 
chemical Tech. Technology 
Matunga, Mumbai 
२५ | पुणे णोश चंद्रकांत भोसले IIT, Pawai, M-Tech २ ७.७८ 
Mumbai 
२६ | नागपूर कपिल रत्नपाल व Mahatma Gandhi M.A. २ ७.१२ 
International Hindi 
Wishwavidhyalaya, 
Vardha 
२७ | नागपूर याशिका भुपेश TAT TIM, Raipur MBA २ | ६.९१ 
२८ | लातूर 'सचिन गणपत कांबळे Javaharlal Nehru M.A in R ६०.०० 
Wishwavidhyalaya, Development 
New Delhi and labour 
justice 
२९ | अमरावती पंकज सिध्दार्थ गोधडे Jamanalal Bajaj MBA र ५.६८ 
Management 
Studies, Mumbai 


Wat क्र ब-२ 


राजषि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवी व्दितीय वर्ष अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमासाठी सन २०२२-२३ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. । परिक्षा मंडळ विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्य अभ्यास क्रमाचे नाव काळा | पदवी मध 
नांब (HSC) संस्थेचे नाव वधी गुणांची 
(वर्ष) | टक्केवारी (%) 
CGPA/GPA 
र R 3 ¥ q ति © 
३० | मुंबई आनंदा अशोव Maulana Azad | MCA 3 ९.२३ 
लोहकरे National 

Institute of 

Technology, 

Bhopal 


२१ मुंबई AE सुधाकर IIM Indore MBA २ ८.७० 
गजाकोष 
३२ | मुंबई मकार संपत कदम | Maulana Azad | MBA 2 | ८३.०० 
National 
Institute of 
Technology, 
Bhopal 
33 | अमरावती eee | as | IIM.Bengalore | MBA र | ८.२३ 
३४ | नागपूर निकिता अशोव TIM.Ranchi | MBA = lees 
कोल्हटकर 
३५ | मुंबई येश जगन IIM, Indore MBA २ | ५.५६ 
गायकवाड 
३६ | नागपूर 'पलाश दिपक स्‌ ITM, Indore MBA a, | ष्ट 


